अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागांतर्गत सहायक शिधावाटप 
अधिकारी, शिधावाटप निरीक्षक व 
लिपिक टंकलेखक या गट-क 
संवर्गातील कर्मचारी यांच्या विनंती 
बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-संकिर्ण-२३२३/प्र.क्र.१९५/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:-११ जुले, २०२३. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 


२) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
निशि/आस्था/४-अ/बदली/प्र.क्र.५१/२०२३/जा.३८२, दि.१९.०६.२०२३ 


शासन आदेडा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार सहायक शिधावाटप अधिकारी, शिधावाटप 
निरीक्षक व लिपिक टंकलेखक या गट-क संवर्गातील खालील तक्त्यात स्तंभ २ मध्ये नमूद 
कर्मचारी यांची प्रशासकीय/विनंती/मुदतपूर्व बदल्या सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


येत आहेत:- 
अ. कर्मचारी यांचे नाव सध्या पदावर कार्यरत बदलीनंतर पदस्थापनेचे कार्यालय 
क्र. असलेले कार्यालय 
za 2 3 1 ४ ee 
सहायक शिधावाटप अधिकारी 
दिं . | श्रीम. स्मिता शरद तांडेल स. शि. AH), श्री. सुर्वे यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
शि.का. क्र.४१फ वाशी स. शि. अ.(प्रो, 
शि.का. क्र.४१फ ठाणे या पदावर. 
२. श्री. मंगेश शंकर Yd स. शि. AH), श्रीम. तांडेल यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 
शि.का. क्र.४१फ ठाणे झालेल्या स. शि. अ.(प्र), 
शि.का. क्र.४१ फ वाशी या पदावर. 
३. श्री. राजेश शिवराम स. शि. अ.(प्रो श्रीम.पवार यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 
तळवडेकर शि.का. क्र.४२ ग मालाड झालेल्या स. शि. अ. (प्रो, BHT. H.23 S 
सांताक्रुझ या पदावर. 
8. श्रीम. मनिषा भास्कर स. शि. अ.प्र,, स. शि. अ. (त), प्रधान कार्यालय या रिक्‍त 
मडकईकर शि.का. क्र.६ अ, सी. पी. टँक पदावर. 
ष्‌. श्रीम. वैशाली लक्ष्मण स. शि. अ.(प्र,, स. शि. अ. (तो, 
बांदेकर ड परिमंडळ फ परिमंडळ या रिक्‍त पदावर. 
६. श्री.रावसाहेब भिवा तेले स. शि. अ.प्र,, स. शि. अ. (त., 
शि.का.क्र.३० ई भांडूप शि.का. क्र.४८ फ मुंब्रा या रिक्‍त पदावर. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण-२३२३/प्र.क्र.१९५/ना.पु.१५ 


७. | श्रीम. ज्योत्स्ना जयराम स.शि.अ.(प्र), | श्री. तेले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या स. 
पवार शि.का. क्र.२३ ड शि.अ.(प्र, शि.का.क्र.३० ई भांडूप पदावर. 
सांताक्रुझ 
८. | श्री. सुनिल रमाकांत आवारे स. शि. AH), श्री.वेखंडे यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
शि. का. क्र.३९ फ उप स.शि. H(A), शि.का. क्र.४८ फ, मुंब्रा पदावर. 
९. | श्री.अजित गजानन शिंदे स. शि. S.A), श्रीम.पाठक यांचे निधन झाल्याने Rad 
शि. का. क्र.१५अ परेल झालेल्या स.शि.अ.(त), शि.का. क्र.४३ ग 
बोरीवली पदावर. 
शि . | श्री.नागेश बाळकृष्ण झगडे स. शि. अ.(त) स. शि. अ. (त) 
ड परिमंडळ शि.का. क्र.२३ ड सांताक्रुझ या रिक्‍त पदावर. 
शि १. | श्री.वैभव लक्ष्मण वेखंडे स. शि. अ.(त., श्री.अलोने यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त झालेल्या 
शि.का. क्र.४८ फ, मुंब्रा स. शि. अ. (त), 
शि.का. क्र.३७ फ, भिवंडी पदावर 
१२. श्रीम.मधुरा विनायक स. शि. A), श्री. आवारे यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 
पटवर्धन शि.का. क्र.३६फ झालेल्या UBT. अ. (प्र), शि. का. क्र.३९ फ उप 
ठाणे पदावर. 
शिधावाटप निरीक्षक 
शि श्री. प्रविण काशिनाथ शिदे शि. FLA), शि. नि. (त), शि.का. क्र.२२ ड बांद्रा रिक्‍त 
शि.का. क्र.४२ ग मालाड पदावर. 
२. | श्रीम. वैशाली गौतम मोरे शि. FG), शि. नि. (त), शि.का.क्र.२३ ड सातांक्रुझ रिक्‍त 
शि.का. क्र.४७ ग दहिसर पदावर. 
3. । श्रीम. मुक्ता एन. जावळे शि. FL), श्रीम.मोरे यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
ग परिमंडळ शि. नि.(प्र, शि.का. क्र.४७ ग दहिसर पदावर. 
४. श्रीम.वर्षाराणी मुंडकर शि. FL), श्रीम.गाढवे यांच्या आंतरजिल्हा बदलीने रिक्‍त 
प्रधान कार्यालय झालेल्या शि. Fa), 
शि.का. क्र.३८ फ कल्याण या पदावर. 
4, श्री. धर्मराज जनार्दन शि. FLA), शि. नि.(त.), BIT. क्र. २८ ग कांदिवली या 
आंबेरकर ४२ ग मालाड Rad पदावर. 
६. | श्री. सागर सखाराम गराडे शि. नि.(त.), श्रीम.मारतळेकर यांच्या आंतरजिल्हा बदलीने 
२१ अवरळी Rea झालेल्या शि. नि. (त), शि.का. क्र.४१फ 
वाशी या पदावर. 
७. श्री. सुनिल माणिकराव शि. नि. (प्र), शि. FL), 
कळसकर १५ अ, परेल शि.का. क्र.३६ फ ठाणे या रिक्‍त पदावर. 
८. | श्रीम. स्वाती आनंद दराडे शि. नि. (त), श्रीम.जामकर यांच्या आंतरजिल्हा बदलीने 
३० ई भांडूप रिक्‍त झालेल्या शि. नि. (त), शि.का. क्र.३९ फ 
ठाणे पदावर 
९. | श्रीम.जागृती हर्षद बोले शि. FLA), श्रीम.लोणारे यांच्या आंतरजिल्हा बदलीने रिक्‍त 
(कु.जागृती प्रकाह हडसे) | शि.का. क्र.२८ ग कांदिवली | झालेल्या शि. नि. (प्र), अ परिमंडळ या पदावर. 
णं श्री. संदिप वामन शेलार BIA), शि. नि.(त.), शि.का.क्र.२७ग गोरेगाव या रिक्‍त 
१ अ आझाद मैदान पदावर. 
णि १. | श्रीम. मेघा संजय जांबळे BIA), शि.नि.(प्र.), प्रधान कार्यालय या रिक्‍त पदावर 
४२ग मालाड 
१२. | श्री. अभिजित सुरेश गोराणे RIAL), शि.नि.(प्र., प्रधान कार्यालय या रिक्‍त पदावर 
२१ अ जांबोरी मैदान 
लिपिक टंकलेखक 
शि . | श्रीम.प्रियांका विवेक पाटील लि. टं., लि, टं, ३५ ई मुलुंड येथील Rea पदावर. 
अ परिमंडळ, परेल 
२. | श्री. बालाजी रोहिदास घुगे लि. टं., लि, टं, ४१ फ भाईंदर येथील रिक्‍त पदावर. 
ग परिमंडळ, कांदिवली 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण-२३२३/प्र.क्र.१९५/ना.पु.१५ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. नियंत्रक, शिधावाटप संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांनी वर नमूद कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे व त्याबाबतचा अहवाळ शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा. 


३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुर्वपरवानगीशिवाय 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे 
रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित कर्मचाऱ्यास मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोचदेय डाकेने परत करावेत. 


४. वर तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांपैकी श्रीम. मेघा संजय जांबळे व श्री. अभिजित सुरेहा 
गोराणे हे कर्मचारी वगळता उर्वरीत कर्मचाऱ्यांची बदली ही त्यांच्या विनंतीवरून करण्यात येत 
असल्याने त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार 
पदग्रहण अवधी तसेच बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार 
नाहीत. 


५. संबंधित कर्मचारी यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा 
रुजू अहवाल नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांना तसेच शासनास 
त्वरित सादर करावा. 


६. सदरील आदेशा तात्काळ अंमलात येतील असे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी पहावे. 


७. सदर BWM आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१११८१२४०४७०६ 
असा आहे. सदर sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN Re ee 
DESHMUKH Date 2023071 161348 40530 
(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सर्व संबंधित कर्मचारी यांना (नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांच्यामार्फत) 
प्रत:- 


१. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण-२३२३/प्र.क्र.१९५/ना.पु.१५ 


३. सचिव (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 

४. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, 
मुंबई/नागपुर. 

५. उप नियंत्रक शिधावाटप (सर्व परिमंडळ). 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. कक्ष अधिकारी, सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती(कार्यासन नापु-१५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


